महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांक :- कअनि-११२३/प्र.क्र.५०/१४ब 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख:- १० ऑगस्ट, २०२३. 


Pat सामान्य प्रशासन विभाग, शासन sea समक्रमांक दिनांक २८.०६.२०२३. 


आदेठा 
उपरोक्त संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये, मंत्रालयीन विभागातील कक्ष अधिकारी संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या आंतरविभागीय बदल्या करण्यात येऊन, त्यांची पदस्थापना संदर्भाधीन आदेझातील स्तंभ ५ मध्ये 
दर्शविलेल्या विभागामध्ये करण्यात आली होती. 
२. आता, या आदेशान्वये खालील नमूद कक्ष अधिकारी यांच्या आंतरविभागीय बदलीच्या पदस्थापनेत 
प्रशासकीय कारणास्तव अंशत: बदल करण्यात येत असून, त्यांची सुधारीत पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील 
स्तंभ ६ मध्ये दर्शविलेल्या विभागामध्ये करण्यात येत आहे. 


अ. | ai कक्ष सध्याचा विभाग बदलीनंतर सुधारित 
क्र. | श्रीमती | अधिकाऱ्यांचे पदस्थापनेचा विभाग । पदस्थापनेचा विभाग 
नांव 
[a] २ ३ 1111: || 4 द 
१. | श्री | शशिकांतनं. महसूल व वन विभाग | सामान्य प्रशासन । सार्वजनिक बांधकाम 
भिसे विभाग विभाग 

३. उपरोक्त नमूद अधिकाऱ्यास दिनांक १०.०८.२०२३ (म.नं.) पासून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 
४. सदर आदेश हेच कार्यमुक्ततेचे आदेश असून संबंधित विभागांनी नव्याने आदेश निर्गमित करण्याची 
आवश्यकता नाही. 


घु. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०८१०१७३६११४१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


VINAYAK ees 
BABURAO MANE का " 
(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
श्री.शशिकांत नं.मिसे, कक्ष अधिकारी (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 


१) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, महसूल व वन विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/ सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२) सह/उप सचिव (आस्थापना), महसूल व वन विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/ सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३) निवडनस्ती कार्यासन-१४ब. 


